“श्री aa जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडयास” वस्तु व सेवाकराच्या वाढीव 
रक्कमेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०२४. 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दिनांक २८ जून, २०२२ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ, 
दिनांक १४ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना: 

वाचा येथील क्र.१ अन्वये “श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील” 
टप्पा-१ (भाग-१) व (भाग-२) मधील प्रस्तावित रु.१०९,५७,९६,०७०/- विकास आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील नमूद कामांकरिता 
१२% वस्तू व सेवा कर विचारात घेण्यात आला होता. वस्तू व सेवा कर १२% वरुन १८% 
करण्यात आल्याने रु.५,३६,७१,६४५/- इतकी वाढ झाल्याने सदर आराखडयाची किंमत 
रु.११४,९४,६७,७१५/- इतकी झाली आहे. 


२. वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा 
अंतर्गत रु.१०,६८,७५,१९०/- इतक्या किंमतीच्या कामाचा (बाहयवळण रस्ता) समावेडा करुन 
रु.१२०,२६,७१,२६०/- इतक्या किंमतीच्या सुधारित आराखडयास मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता रु.१२०,२६,७१,२६०/- + रु.५,३६,७१,६४५/- (वाढीव जीएसटी) = 
रु.१२५, ६३,४२,९०५/- इतक्या किंमतीच्या “श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडयास" सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


“श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील” टप्पा-१ (भाग-१) व (भाग- 
२) मधील प्रस्तावित रु.१०९,५७,९६,०७०/- विकास आराखडयातील कामांकरिता वस्तू व 
सेवा कर १२% वरुन १८% करण्यात आल्याने रु.५,३६,७१,६४५/- इतकी वाढ झाल्याने 
सदर आराखडयाची किंमत रु.११४,९४,६७,७१५/- इतकी झाली आहे. तथापि, 
दि.१४.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा 
अंतर्गत रु.१०,६८,७५,१९०/- इतक्या किंमतीच्या कामाचा (बाहयवळण रस्ता) समावेश करुन 
रु.१२०,२६,७१,२६०/- इतक्या किंमतीच्या सुधारित आराखडयास मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता रु.१२०,२६,७१,२६०/- + रु.५,३६,७१,६४५/- (वाढीव जीएसटी) = 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 


रु.१२५,६३,४२,९०५/- इतक्या किंमतीच्या “श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडयास व्यय अग्रक्रम समितीने नमूद केलेल्या खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


ब. योजनेची अंमळबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, (/७ तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या Mead व त्रुटींची पुर्तता 
करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


क. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 
अशा प्रकारची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


२. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९८/व्यय-८, 
दि.०२.०५.२०२४ व व्यय अग्रक्रम समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर आराखडयातील कामांवर येणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-१० मुख्यळेखाशीर्ष 
५४५२ पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ५३- मोठी बांधकामे, (००) (१३) (५४५२ ०१९६) कार्यक्रम” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१५१२२६७११६ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Mi LI N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c8 1 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a6 
RAG H U N AT H 1fb5b1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DB6FB8A 1DB6A8793024B0C8728EB79AB35DD0C 
‘AE14DDA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH 


KULKARNI 0) 
Date: 2024.07.23 15:24:14 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 


७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

१५. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

१७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
१८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 

१९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 

२०. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे 

२१. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

२२. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग, पुणे 
२३.विभागीय अभियंता, उप वनसंरक्षक, भारत सरकार. 

२४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
२५. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे 

२६. मुख्याधिकारी, जेजुरी नगर परिषद, पुणे 

२७. निवड नस्ती (का.१४४४-अ), नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


